व्यवसाय शिक्षण परिक्षा मंडळाचे १ वर्ष व २ वर्ष 
कालावधीचे अभ्यासक्रमांना औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्थेतील सबंधीत अभ्यासक्रमांची नोकरीसाठी 
पर्यायी शैक्षणिक aed (Alternate 
Qualification) निश्चित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः व्हीओसी-२०१२/५९१/प्र.क्र.२४५(ब)/व्यशि-४, 
मंत्रालय विस्तार, ४ था मजला, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १२ नोव्हेंबर, २०१८. 


वाचा: १) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांक: व्हीओसी-२०१२/५९१/प्र.क्र.२४५ (बो/ 
व्यशि-४, दिनांक २८/९/२०१२. 
२) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांक: व्हीओसी-२०१२/६९७/प्र.क्र.२९२/ 
व्यशि-४, दिनांक २१/१/२०१३ 


शासन शुध्दीपत्रक : 


व्यवसाय शिक्षण परिक्षा मंडळाचे १ वर्ष व २ वर्ष कालावधीचे अभ्यासक्रमांना औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्थेतील सबंधीत अभ्यासक्रमांची नोकरीसाठी पर्यायी शौक्षणिक अर्हता (Alternate 
Qualification) निश्चित करण्याबाबत वरील संदर्भाधीन दि. २८/९/२०१२ रोजीच्या शासन 
निर्णयातील परिशिष्ट अ मधील अ. क्र. ३७. येथे व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळातील समकक्ष 
व्यवसाय अभ्यासक्रमात नमूद करण्यात आलेल्या “सी.सी.इन कन्स्ट्रकान सर्व्हेअर” याऐवजी 
“डी.सी.इन कन्स्ट्रक्शन सर्व्हेयिंग” असे वाचण्यात यावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥/०9॥॥॥8.9०५९.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असुन त्याचा सांकेताक क्र. २०१८१११२११३८३८९१०३ 
असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Santosh Vithal Rokade 
0५८ Of Mahai 


Santosh one an 


ou=Skill 
nt, postalCode=400032, 


jab6ac1f8319d06148 


4c 1 2b 
Obbee, cn=Santosh 


ci 
Vithal 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


०८30९ 


प्रत :- 
१) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई-१ 
2) सचिव,महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळ, शासकीय तंत्र निकेतन इमारत, ४९ 
खेरवाडी, वांद्रा (पूर्व), मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः व्हीओसी-२०१२/५९१/प्र.क्र.२४५(ब)/व्यशि-४ 


३) मा. मंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव 

४) मा. राज्यमंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव 

५) विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, यांचे खाजगी 
सचिव 

मा. सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग यांचे स्वीय सहायक 

सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, (शाळेय शिक्षण विभाग),( संचालनालयामार्फत.) 

सर्व सहसंचाळक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण,प्रादेशिक कार्यालये (संचाळनालयामार्फत.) 

सर्व जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी (संचाळनालयामार्फत.) 

qo) उप सचिव, कौडल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

११) निवड नस्ती (व्यशि-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


